कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीवर 
विशेष निमंत्रित नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१३०/का-१४८१ अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०१८ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 

२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) 
अधिनियम , २००० 

३) शासन निर्णय,क्र.डिएपी १०१५/प्र.क्र.८०/का.१४८१,दि.२७/८/२०१५ 

४ जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, 
कोल्हापूर यांचे पत्र क्र.नियो/कार्या.१८/विनिस/२४८९, 
दि. २३/१०/२०१८ व क्र.नियोजन-का.१८/ विनिस नि/२५९५/२०१८-१९, 
दि.३/११/२०१८ 


शासन निर्णय :- 


“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
३०/२०००” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३) (चार) (फ) येथील तरतूदीनुसार संदर्भाकित शासन 
निर्णय क्र.डिएपी१०१५/प्र.क्र.८०/का.१४८१,दि.२७/८/२०१५ व दि.१२/०७/२०१६ अन्वये १४ 
विशेष निमंत्रितांची कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यात आली होती. त्यापैकी 
कै.श्री. विजय गणेश कुलकर्णी यांचे निधन झाले असल्याने श्री.कुलकर्णी यांच्याऐवजी श्री. संभाजी 
दिनकर भोकरे यांची “विशेष निमंत्रित ” म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर 
नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 


१ श्री. संभाजी दिनकर भोकरे मु.पो.हसूर बुद्रुक, ता.कागल, 
जि. कोल्हापूर 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर यांनी उपरोक्‍त 


areal सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 


३. जिल्हा नियोजन समिती कोल्हापूर या समितीवर, वर नमुद “विशेष निमंत्रित” यांच्या 
नियुक्‍ती शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा त्यांची नियुक्‍ती रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर 
घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१३०/का-१४८१ अ 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१७१६४९२४३०१६ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


प्रति, 


Digitally signed by Asmita Prakash Gawade 
DN: c=IN, o=Government ॥ Of Maharashtra, 


Asmita he Soe 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f988da35b3597ef287d5bce1a7470bc 
P fa ka ५ h 51998c83f335a43020eb04618a70b0c3a, 
2.5.4.45=03210093254807F75DAE25044CA083 
68398D472EB2C8EEB5FE6CF53D81F22BFE3FB 
G a Wa d e 099, cn=Asmita Prakash Gawade 
Date: 2018.12.17 16:58:28 +05'30' 
(अस्मिता गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 


मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 


४. मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 


. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती कोल्हापूर यांचे खाजगी सचिव 
. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय. 

. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग,पुणे. 

. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर. 

९. 
१०. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग,पुणे. 


११.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर 
१२.महाळलेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी कोल्हापूर 

१४.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


